RNI No. MAHBIL/ 2009/ 36619 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ५, अंक ९ ] 


मंगळवार , फेब्रुवारी १२ , २०१ ९ / माघ २३, शके १९ ४० 


[ पृष्ठ १, किंमत : रुपये ११.०० 


असाधारण क्रमांक १८ 
प्राधिकृत प्रकाशन 


विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणुका 
रद्द करणे बाबत आदेश . 


. 


जिल्हाधिकारी कार्यालय, ठाणे यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक गृह/ का . १/टे .३/विकाअ रद्द/ कावि -०७( ०२ )/२०१९.– उपोद्घातातील शासन निर्णय क्र . १ अन्वये ठाणे जिल्ह्यातील 
मा . पालकमंत्री यांचेकडून शिफारसप्राप्त व्यक्तींची या कार्यालयाकडील निर्णय क्र . गृह / का . १/ टे. ३ /विकाअ / कावि -०६( ३१६), दिनांक ४ जुलै 
२०१८ अन्वये ठाणे जिल्ह्याचेविशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात येऊन राजपत्रात प्रसिद्ध केलेली होती . परंतु खालील अनुसूचीत 
नमूद केलेल्या कारणास्तव विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची नियुक्ती रद्द करण्यात येत आहे 

अनुसूची 


अ . क्र . 


स्थायी पत्ता 


रद्द करण्याचे कारण 


अर्जदाराचे नाव 

( २ ) 


( १ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


श्री . मंगेश गणपत तरे 


रा. सोनाळे , ता . भिवंडी, जि . ठाणे 


शासकीय सेवेत ( पोलीस विभाग ) रूजू झाल्याने 


२ 


श्री . मनोहर कचरू भालेराव 


गुन्हा दाखल असून न्यायप्रविष्ट आहे 


न्यू शांती अपा., रु. नं . १, 
पहिला माळा, रमेशवाडी, बदलापूर ( प), 

ता . अंबरनाथ, जि . ठाणे 


राजेश ज . नार्वेकर, 
जिल्हाधिकारी , ठाणे. 


भाग एक ( को.वि.पु.) - १८ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , 
PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENTPRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD ,MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO 
KONDAJI BHOSALE 


